रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-१०२२/प्र.क्र.२२/रेशीम कक्ष 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०७ मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सीएसबी-१०९४/(६१५३)/उद्योग-५, 
दिनांक २७ ऑगस्ट, १९९७. 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. रेशीम-१३०८/प्र.क्र.३३/रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२ मार्च, २०११. 

3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. रेशीम-१३११/प्र.क्र.२१७/रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२ मार्च, २०१२. 

४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०२१/प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२. 

६) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१ई/आस्था-३/अ.प.मु.वाढ/२८२, दि. ०२ मार्च, २०२२. 


शासन निर्णय :- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २७ ऑगस्ट, १९९७ रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून विविध आस्थापनांमधून रेशीम 
संचालनालयाकडे पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त असलेल्या ३७३ 
पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली असून याबाबतचे आदेश संदर्भाधीन दिनांक २२ 
मार्च, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच, संदर्भाधीन दिनांक २२ 
मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयाद्वारे जव्हार, जि. पालघर येथे नव्याने जिल्हा रेशीम कार्यालय 
निर्मितीबरोबर नवीन ६ पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशीम संचालनालयांतर्गत एकूण 
३७९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एकूण ३०३ पदे ही वेळोवेळी स्थायी करण्यात आली असून एकूण ७६ 
पदे ही अस्थायी आहेत. सदर अस्थायी पदे दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे 
सुरु ठेवण्यास संदर्भाधीन दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
आली आहे. आता, संचालक (रेशीम) यांच्या संदर्भाधीन दिनांक ०२ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे सदर 
७६ अस्थायी पदे पुढे सुरु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.२२/रेशीम कक्ष 


२. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, Bat अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २२ 
फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रेशीम 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या प्रपत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ५५ तांत्रिक पदे व 
प्रपत्र "ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण २१ अतांत्रिक पदे अश्शी एकूण ७६ अस्थायी पदे दिनांक 
०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे सुरु ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उक्तखर्च हापुढील लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : व्ही-२ 

मुख्य लेखाशीर्ष +: २४२५ सहकार 

गौण शीर्ष : ००१ (०१(१३) रेशीम संचालनालय 
(२४२५१३४१) (अनिवार्य) 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१५३३३७५५०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
KISHOR DAULAT = SECTS NCS seen 


OU = 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
P ATI L Date: 2022.03.07 15:35:38 +05'30' 


(कि. दौ. पाटील) 

सहपत्र :- प्रपत्र “*अ”व“ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
Wa:- 

१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग)/मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

2) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, 

बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 
) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१३/आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


3 
to} 


4 


ल 


an 


उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 
सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२, जिल्हा रेशीम कार्यालय. 
१०)निवड नस्ती . 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.२२/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-अ (तांत्रिक पदे) 


(शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक आस्था-१०२२/प्र.क्र.२२/रेशीम कक्ष, 


दिनांक ०७ मार्च, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपैकी | मुदतवाढ 
क्र. अस्थायी पदे (३-४) | देण्यात 
येणारी पदे 

(9 (2) (3) (8) (५ () 

ea संचालक 1१ ae po [es 

2 | उपसंचालक q q q 

३ | सहायक संचालक २ २ २ 

४ | रेशीम विकास अधिकारी १२ | २ २ 
(श्रेणी-१) 

५ | रेशीम विकास अधिकारी २१ १७ ४ 8 
(श्रेणी-२) 

६ | ज्येष्ठ तांत्रिक सहायक ५५ ४४ ११ ११ 

७ । ज्येष्ठ क्षेत्र - तथा -प्रयोगशाळा | ३१ २५ & & 
सहायक 

८ | प्रयोग निर्देशक १४ a q 3 3 

९ क्षेत्र सहायक ११४ ९१ 23 23 

| 90 | ० | रेअरींग ऑपरेटिव्ह न षु १ Lae | 

| 99 | १ | प्रयोगशाळा परिचर/ रेअरर्स oe é Q २ 

१२ । वीजतंत्री 1१ १ po fe 

१३ | यांत्रिकी Pt 1 a .___ a | अ. | 

एकूण तांत्रिक पदे २७२ २१७ GY gy 
KISHOR ९00. 
DAULAT PATIL, अण 
(कि. दौ. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.२२/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-ब (अतांत्रिक पदे) 


(शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक आस्था-१०२१/प्र.क्र.२४/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ०७ मार्च, २०२२ सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपैकी | मुदतवाढ देण्यात 
क्र अस्थायी पदे येणारी पदे 
(३-४) 
(१) (2) (3) (8) (५ (6) 
q | लेखाधिकारी q | 9 | PF fo 
2 | ज्येष्ठ अधीक्षक 2 | a pa q 
3 | अधीक्षक (लेखा व आस्था) ३ २ pa ae 
ज्येष्ठ सहायक १६ १३ ३ ३ 
५ | लिपिक-टंकलेखक १७ १४ ३ ३ 
६ । वाहनचालक १२ | 9 २ २ 
शिपाई/ पहारेकरी/ माळी/ ५६ ४५ शकि ११ 
मदतनीस/ सफाईगार 
एकूण अतांत्रिक पदे on ८६ २१ २१ 
PATIL roils Ore ete 
(कि. दौ. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


